fas लघु पाटबंधारे योजना, ता. मंडणगड, 
जि. रत्नागिरी, या योजनेस प्रथम सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः SUA २०१४/१२०/(९०/२०१४)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १८ ऑगस्ट, २०१८ 
पहावे :- 
१) कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र. कोपाविम/ 
तां-२/तिडे सु.प्र.मा./३४०४/सन २०१७, दि. १३/१०/२०१७ 
२) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्रमांक व्यअस-२०१८/प्र.क्र.४३/अर्थसं-२ 
दिनांक १६/०५/२०१८. 
प्रस्तावना :- 
तिडे लघु पाटबंधारे योजना, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी, या योजनेस शासन निर्णय क्र.लपायो 
२००५/१०९४/(३४८/२००५)/खारभूमी, दिनांक १९/०९/२००५ अन्वये एकूण रु. २१.३७ कोटी किंमतीस 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. हा प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करतांना सन २००३- 
०४ च्या दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले होते. मध्यंतरीच्या काळात योजनेच्या खर्चात दरसूचीतील 
फरकामुळे, भूसंपादन किंमतीतील झालेली वाढ, संकल्पचित्रातील बदल इत्यादी कारणांमुळे वाढ होत 
असल्यामुळे योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे आवश्‍यक झाले आहे. 


शासन निर्णय :- 

सदरहू शासन निर्णयान्वये तिडे लघु पाटबंधारे योजना, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी, या योजनेच्या 
एकूण अंदाजित खर्च रुपये ९३.९५ कोटी (रुपये त्र्याण्णव पूर्णाक पंच्याण्णव शतांडा कोटी फक्त) या किंमतीस 
प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर कामाकरिता एकूण रूपये ८५.६२ कोटी 
(रुपये पंच्याऐंशी पूर्णांक बासष्ठ salar कोटी फक्त) व अनुषंगीक खर्च रूपये ८.३३कोटी ( रुपये आठ पूर्णांक 
तेहत्तीस शतांश कोटी फक्‍त ) तरतुदी आहेत. अंदाजपत्रकात उर्वरित कामासाठी सन २०१३-१४ या वर्षाच्या 
दरसूचीप्रमाणे दर वापरण्यात आले आहे. उपशिर्षवार तरतुदींचा गोषवारा सोबत परिशिष्टामध्ये जोडला आहे. 


सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 

१ सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयीत करण्याच्या विविध टप्यांवर 
झालेल्या अनियमिततेस मान्यता गृहित धरता येणार नाही. सदर प्रथम सु.प्र.मा. देणेपूर्वी अथवा 
नंतरही या कामावर कोणतीही अनियमितता झालेली असल्यास अथवा आढळल्यास सदर 
सु.प्र.मा.प्रदान केल्याने ती नियमीत झालेली आहे, असे गृहीत धरता येणार नाही. 

२) या योजनेबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे चाळू ठेवावी. 
सदर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे सध्या सुरू असलेल्या अथवा 
भविष्यात उद्भवणा-या विभागीय चौकशीच्या कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहोचणार नाही. 

३) सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी 
वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, 0//८ 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो २०१४/१२०/(९०/२०१४)/खारभूमी 


ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती यांची काटेकोरपणे 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 
४ सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित प्रथम सुप्रमामध्ये अंतर्भूत किंमतीला तांत्रिक मान्यता प्राप्त करून घ्यावी. 
५) संपूर्ण प्रकल्प हा सदर प्रथम सु.प्र.मा. किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करावा. 
हा शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१७२/१७, दिनांक १४/०३/२०१८ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६०/व्यय-१२, दि. २६/०३/२०१८ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने व व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक २३ एप्रिल, २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत 
सदरचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून व संदर्भ क्रमांक २ नुसार याबाबतच्या प्रसृत केलेल्या 
इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


या योजनेच्या कामावरील खर्च मुख्य लेखाशिर्ष,"४७०२ लहान पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च ८०- 
सर्वसाधारण, Io सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) सार्वजनिक व इतर क्षेत्रातील 
गुंतवणुका (००) (०३) कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान (४७०२ ४९२७” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

या योजनेस प्रदान करण्यात आळेली सुधारित प्रशासकिय मान्यता १८६ या अनुक्रमांकावर नोंदण्यात 
आली आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्य www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८०८१८१५२५३३४८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


. Digitally signed by Milind Anand W: 

M Win A nan णत ment Of Maharashtra, ou-Water R 
Departi Codi 100032, ‘Mal 
ae 


I2dda35\ 
bd seriall ber=74547e206b216404acf50aef877b5d61e16ebdf315 
a Nn | £88d58c5 13e53fab55ecf7, -Milini 
Date: 2018.08.18 15:29:08 +05'30' 


(मि. आ. वाणी) 


शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 


१. मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक 

४. सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहाय्यक 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

७. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२ 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

९. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 
१०. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग,कोकण प्रदेश, मुंबई 

११. आंतर वित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


'18db8728b01579fcb307 1 e86d7af3216659c06a8 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो २०१४/१२०/(९०/२०१४)/खारभूमी 


१३. अधीक्षक अभियंता, रत्नागिरी पाटबंधारे मंडळ, रत्नागिरी. 

१४. अर्थ शाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. खारभूमी कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः लपायो २०१४/१२०/(९०/२०१४)/खारभूमी 


परिशिष्ट- अ 


शासन निर्णय जलसंपदा विभाग क्रमांक : लपायो २०१४/१२०/(९०/२०१४)/ खारभूमी दिनांक १८.०८. २०१८ चे परिशिष्ट 


तिडे लघु पाटबंधारे योजना, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी, उपशिर्षनिहाय तरतूदी 


(रूपये लक्ष) 
अ.क्र. |उपशिर्ष मंजूर मूळ सुप्रमानुसार तरतुद |प्रथम सुप्रमा नुसार तरतुद 
(A) शिर्ष कामे 

| ए-प्राथमिक ११.१४२ १६.६० 
२ बी-भुसंपादन २६.६८५ १४३०.९५ 
३ सी- शिर्ष कामे १४४८.८४६ ५६४१.३७ 
४ डी-रेग्युलेटर १२३.२३८ ३२७.४८ 
ष्‌ जी- पूल a | .०० शि शा .०० 
& के-इमारती २.५०० ७.१० 
9 एम-वृक्षारोपण ०.१०० १.३१ 
é ओ-संकोौर्ण २.४१० १२.९५ 
९ पी-देखभाल दुरूस्ती ७.०७४ ३१.२८ 
शि आर- दळणवळण २.५०० १२.७८ 

एकूण (A) १६२४.४९५ ७४८१.८२ 

(8) कालवे व वितरण व्यवस्था 

१ ए-प्राथमिक १.३१४ २४.८८ 
२ बी-भूसंपादन ७.०९७ ४२६.७१ 
3 डी-रेग्युलेटर ६.७५० ११.२८ 
४ इ- फॉल ४.००० ४.२५ 
4 एफ़-आर.एच.टी. १५.००० १५४.९८ 

जी-पूल ५.००० ३७.२२ 
७ एच- एस्केप १.५०० ५.३८ 
८ एल-मातीकामे ४५.००० ३२२.३२ 
९ एम-वृक्षारोपण ०.०५० २६.१४ 
शि MAH 0,400 २.५० 
aa | q ।पी-देखभाल दुरूस्ती ०.०७७ ६.३१० 
१२ ।यु-वितरीका २.५०० ३८.३८ 
१३ ।व्ही-शेतचारी ०.००० १९.१५ 

एकुण (8) ८८.३८८ १०७९.५० 

एकुण PAC = A+B) १७१२.८८३ ८५६१.३२ 

(D) आस्थापना व इतर कामे ४२३.९७० ८३३.२२ 

एकुण (C+ D) २१३६.८५६ ९३९४.५४ 
ठळक बाबी 
3) या योजनेचे सिंचन AAI (ICA) ५२२ हेक्‍टर आहे. ae ily ss dhe an 
ब) या योजनेमुळे एकूण होणारा पाणीसाठा ७.१८२दलघमी आहे. “Milind Anand ei 
क) प्रति सहस्र घनमीटर पाणीसाठा किंमत रु. १,२५,१४४/- Wani वयाचा nnd do 
ड) लाभव्यय गुणोत्तर १.२८ > 9 (मि. आ. वाणी) 

शासनाचे अवर सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


